मंत्रालय अभ्यांगतांना प्रवेश देण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः पीईएस-०४२१/प्र.क्र.१०८/विशा-४ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: २५ जून, २०२४ 
वाचा :- 
१) गृह विभाग शासन निर्णय, क्रमांकः पीईएस-०४२१/प्र.क्र.१०८/विशा-४, दि. २४.१२.२०२१ 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पीईएस-०११७/प्र.क्र.३२/विशा-४, दि.२६.०९.२०२३ 


AIR परिपत्रक :- 

मंत्रालयात अभ्यागतांना व वाहनांना प्रवेश देण्यासंदर्भात शासनास प्राप्त झालेल्या सूचना/निवेदने तसेच 
काम करताना आलेले अनुभव विचारात घेवून शासन निर्णय दि. २४.१२.२०२१ व २६.०९.२०२३ अन्यये सुधारीत 
मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात आल्या आहेत. सदर झासन निर्णयातील नमूद तरतुदी प्रमाणे मंत्रालयीन 
विभागाव्यतिरिक्त क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, केंद्र शासनाचे अधिकारी/झासकीय विभाग/कार्यालयातील 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी तसेच खाजगी व्यक्ति यांना किंवा त्यांच्या वाहनांना मंत्रालयामध्ये प्रवेशा 
करण्यासाठी एका कैलेंडर वर्ष मुदतीचा तात्पुरता WASNT अनुज्ञेय आहे. त्याअनुषंगाने सदर प्रवेशपास प्राप्त 
व्यक्तिना किंवा त्यांच्या वाहनांना मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सुधारीत मार्गदर्शक सूचना 
विहित करण्यात येत आहेत. 


१) शासन निर्णय दि. २४.१२.२०२१ मधील नमूद तरतुदी प्रमाणे मंत्रालयीन विभागाव्यतिरिक्‍्त क्षेत्रीय 
स्तरावरील अधिकारी, केंद्र शासनाचे अधिकारी/झासकीय विभाग/कार्यालयातील शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी/विभागातील कंत्राटी/उसनवार तत्वावरील कर्मचारी तसेच खाजगी व्यक्ति यांना 
मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्यासाठी एका कॅलेंडर वर्ष मुदतीचा तात्पुरता प्रवेशापास/वाहन WAST अनुज्ञेय आहे. 
मंत्रालयामध्ये प्रवेश मिळण्याकरीता विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर शासन निर्णयातील नमूद 
तरतुदी/अटीचे पालन करणारे प्रस्ताव मान्य करण्यात येतात व सदरहू व्यक्‍्तिना/ त्यांच्या वाहनांना 
मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्यासाठी एका कॅलेंडर वर्ष मुदतीचा ( ०१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर) तात्पुरता 
प्रवेशापास/वाहन प्रवेशापास प्रदान करण्यात यावा. 

2) मंत्रालयीन विभागाव्यतिरिक्‍्त क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, केंद्र शासनाचे अधिकारी/हासकीय 
विभाग/कार्यालयातील शासकीय अधिकारी/कर्मचारी/विभागातील कंत्राटी/उसनवार तत्वावरील कर्मचारी यांना 
त्यांचे कामाचे स्वरुप पाहून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत प्रवेशा देण्यात यावा 

3) मंत्रालयीन विभागाव्यतिरिक्‍्त क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, केंद्र शासनाचे अधिकारी/झासकीय 
विभाग/कार्यालयातील शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशिवाय विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान 
सचिव/सचिव यांची शिफारस प्राप्त खाजगी व्यक्ति यांनाही मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्यासाठी एका कॅलेंडर वर्ष 
मुदतीचा तात्पुरता प्रवेशापास/वाहन प्रवेशापास प्रदान करण्यात येतो. तात्पुरता मंत्रालय प्रवेशापास/वाहन 


शासन निर्णय क्रमांकः पीईएस-०४२१/प्र.क्र.१०८/विजा-४ 


प्रवेशापास प्राप्त खाजगी व्यक्‍ती यांना/ त्यांच्या वाहनांना कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी २:०० ते सायं. 
५:३० या वेळेमध्ये मंत्रालयामध्ये प्रवेशा देण्यात यावा 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२५१६५३४५५७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


CHETAN BALASAHEB 
NIKAM 


(चेतन निकम) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. सर्व सन्मानीय संसद, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, 
६. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
७. सर्व मा.मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ स्वीय सहायक, 
८. मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, 
९. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
१०. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
११. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
१३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 
१५. प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
१६.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 
१९. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 
२०. राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 
२१. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
२२. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
२३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
२४. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ प्रादेशिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, 
२५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती), 
२६. निवडनस्ती, (कार्यासन विशा-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


